महिला व बाल विकास विभागातील क्षेत्रिय 
स्तरावरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांकरीता विभागीय पुनर्विलोकन 
समिती स्थापन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.- मबाआ-२०१९/प्र.क्र.११०/का.०७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा:- शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एळपीएल २०१७/प्र.क्र.२१/का-१५,दि.१०/०६/२०१९. 
निर्णय 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १०(४) व ६५ च्या मधील तरतुदीनुसार महिला व 
बाळ विकास विभागातील क्षेत्रिय स्तरावरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ 
वर्षापलीकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता तपासण्यासाठी 
वाचा क्रमांक येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार खालील प्रमाणे समिती स्थापन 
करण्यात येत आहे. 


विभागीय पुनर्विलोकन समिती - 
। | अध्यक्ष सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव,मवबाविवि 
२ सदस्य सह सचिव/उपसचिव (क्षेत्रिय आस्थापना),मवबाविवि 
३ सदस्य सह सचिव/उपसचिव,मवबाविवि 
४ सदस्य सचिव अवर सचिव (क्षेत्रिय आस्थापना),मवबाविवि 


सदर समितीने वाचा क्रमांक येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयामधील तरतूदी विचारात 
घेऊन कार्यवाही करावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१३१०५०५६४०३० असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Lalsing 
Ramchandra Gujar 
(ला. रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१.आयुक्‍त,महिला व बाल विकास,पुणे 

२.आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 

३.मा.मंत्री,महिला व बाल विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४.मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह सचिव/उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अवर सचिव,(का-७) महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी,(का-७-अ) महिला व बाल विकास विभाग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (का-७), महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई. 


